केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण 
उपअभियानांतर्गत सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र तसेच राज्य 
हिस्सा निधी वितरीत करणेबाबत. 

( लेखाशिर्ष २४०१५१५४५९ 'केंद्र हिस्सा) व 
२४०१॥५४४१ (राज्य हिस्सा) ) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.११/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - 30 ATA, २०१९. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८. 

२) केंद्र शासन, कृषि आणि शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ३-१/२०१५-एमअँडटी (आयअँडपी)), 
दिनांक ४.१२.२०१८ 

3) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.७.०७.२०१८, दि.२६.०७.२०१८, 
दि.७.०८.२०१८ व दि.२२.०१.२०१९ 

8) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. कृयांयो- ०६१८/ प्र. क्र.२०२ / १४-ओ. 


शासन निर्णय- 

केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी लेखाशिर्ष मागणी क्र. टी-५, २४०१, पीक संवर्धन, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत योजना, (०१) (११) कृषि उन्नती योजना-कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, ( २४०१ 
A848), ३३- अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा) लेखाशिर्षाखाली रु.२०५७.१९ लाख, तर राज्य हिळड्याकरिता (०१) (१०) 
कृषि उन्नती योजना-कृषी विषयक यांत्रिकीकरण उपअभियान, (२४०१ ॥४४१ ), ३३- अर्थसहाय्य या 
SUBMIS रु. ३७१.७९ लाख इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाज सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
अंतिम करण्यात आलेले आहेत. प्रकरणी संदर्भीत क्र.३ येथे नमूद शासन निर्णयांन्वये केंद्र हिळ्याचा एकूण रु. 
५७७.१३१४ लाख व राज्य RATA एकूण रु. ३७१.४४६९ लाख इतका निधी कृषि, was, दुग्धव्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
२. कृषि व पदुम विभागाने वाचा क्र. ४ येथील प्रस्तावान्वये उपरोक्त योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाने वाचा क्र. 3 येथील पत्रान्वये वितरीत 
केलेल्या निधीपैकी उर्वरित निधी वितरीत करण्याची विनंती केळेली आहे. त्यानुसार सदर योजनेच्या केंद्र 
fessor tar (२४०१ A ४५९) - ३३ अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा) या लेखाशिर्षाखाली रु. ४९०.९० लाख (अक्षरी 
रुपये चार कोटी, नव्वद लाख, नव्वद हजार Had) इतका निधी, तर समरुप राज्य हिऊ्याकरीता (२४०१ ५ 
४४१ ) - ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. 320.20 लाख अक्षरी रुपये तीन कोटी, सत्तावीस लाख, 
सत्तावीस हजार फक्त) इतका निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव(कृषी), कृषि, 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रण अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्िष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास; आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची 
दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन झासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या 
खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद wad आदिवासी लाभार्थ्याकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद 
त्या क्षेत्रातील वैयक्तिक स्वरुपाच्या लाभाकरीता खर्च करण्यात यावी. 


६. सदर ar निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४ / व्यय-१, दि.२५.०३.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९१६५२०९७२२४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


R र d Digitally signed by Ravindra 
av | n ra Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a mM b a | fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute Date: 2019.03.31 1157.55 +0530 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
२. Ara PPS) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन क्र.२व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


